श्रेयस ऑटोलूम को-ऑप. सोसायटी लि., 
उस्मानाबाद, ता.जि.उस्मानाबाद या संस्थेस 
नव्याने खरेदी केलेल्या जमीनीवर प्रकल्प 
उभारणीस मंजुरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. यंत्रमाग-२००९/प्र.क्र.२३८/टेक्स-२ 
१६ वामाळा, नवीन प्रशासकीय भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ सप्टेंबर, २०१९. 


aa: १) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय, क्रमांक:- यंत्रमाग- 
१३९८/प्र.क्र.१५८/टेक्स-२, दिनांक २४ फेब्रुवारी, १९९९. 
२) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय, क्रमांक:- यंत्रमाग- 
१३०६/प्र.क्र.१४१/टेक्स-२, दिनांक २२ जानेवारी, २००९. 
३ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यांचे पत्र क्रमांक:- एनसीडीसी ५-१९/२०१३- 
एचएलएम(पीएल)/३६९/एसए ३०२६२, दिनांक १ एप्रिल, २०१४. 
४) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र. यंत्रमाग-२००९/प्र.क्र.२३८/ 
टेक्स-२, दि.३१/०३/२०१८. 
५) आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक:-कार्या-४/ 
यंत्रमाग/ब-५१/४८३७/२०१९, दिनांक २५ जुन, २०१९. 
प्रस्तावना:- 
उपरोक्त वाचा क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये श्रेयस ऑंटोळूम को-ऑप. सोसायटी लि., 
उस्मानाबाद, ता.जि.उस्मानाबाद या संस्थेस प्रथम हप्त्यापोटी शासकीय भागभांडवल व रा.स.वि.नि. कर्जाची 
रक्‍कम वितरीत करण्यात आळेली आहे. आता वाचा क्र. ५ अन्वये आयुक्त (वस्रोद्योग) यांनी सदर संस्थेस 
प्रकल्प उभारणीच्या दृष्टीकोनातून आवश्‍यक सोई सुविधा, बाजारपेठ, कामगार इ. सोयीनी युक्‍त मौजे हरंगुळ 
(बु), ता. जि. लातूर येथील गट नं. ३३५ मधील आराजी ३.४१ हे.आर.पैकी ०.३० हे.आर. या नव्याने खरेदी 
केलेल्या जमीनीवर प्रकल्प उभारणीस परवानगी देण्याबाबत विनंती केलेली आहे. त्यास अनुसरून श्रेयस 
ऑटोलूम को-ऑप. सोसायटी लि., उस्मानाबाद, ता.जि.उस्मानाबाद या संस्थेने नव्याने खरेदी केलेल्या 
जमीनीवर प्रकल्प उभारणीस मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

श्रेयस ऑटोलूम को-ऑप. सोसायटी लि., उस्मानाबाद, ता.जि.उस्मानाबाद या संस्थेस मौजे हरंगुळ 
(बु), ता. जि. लातूर येथील गट नं. ३३५ मधील आराजी ३.४१ हे.आर.पैकी ०.३० हे.आर. या नव्याने खरेदी 
केलेल्या जमीनीवर प्रकल्प उभारणीस खालील अटींच्या अधिन राहुन मंजुरी देण्यात येत आहे. 


१) रा.स.वि.नि. ने जमीन व जमीन विकासाकरीता मंजूर केलेल्या तरतूदीपेक्षा जादा होणारा खर्च 
संस्थेने स्वनिधीतुन भागविण्यात यावा. 


संस्थेने यापुर्वी खरेदी केलेली जमिन विहित पध्दतीने (ई-टेंडरिंग इ.) विक्री करुन येणारी रक्‍कम 
संस्थेच्या Designated Account मध्ये जमा करण्यात यावी. 

३) जमीन विक्री करुन येणारी रक्‍कम प्रकल्प खर्चाकरिताच वापरण्यात यावी. 

४) सदर संस्थेचा Readymade Garment manufacturing प्रकल्प नव्याने खरेदी केलेल्या जमिनीवर 
उभारणीकरिता लागणरी सर्व प्रमाणपत्रे व परवानग्या याबाबतची पूतर्ता आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग) 
नागपूर यांनी करुन घ्यावी. 


ran 


~~ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रमाग-२००९/प्र.क्र.२३८/टेक्स-२ 


4) या प्रकरणी वाचा क्र. १, 2, ३ व ४ मधील अटींची व इतर विहीत अटींची पूर्तता करून 
घेण्याची जबाबदारी आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), नागपूर यांची राहील. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यांत आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०९१७१७३५४४६८०२ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यांत येत आहे. 


Digitally signed by Gauri Rahul Mhaske 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co Operation Marketing 


डे 
a 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
G a u r | R वे h u | य fobeacsaedeseess 


serialNumber=b018ba858dd6b20cc7a84f6bc86a86d6a6e9ac3acS6cSdb 
h a S e fcd89f36c74de3e1f, cn=Gauri Rahul Mhaske 
Date: 2019.09.18 19:16:53 4-05'30' 


(गौरी रा. म्हस्के) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई-३२. 

२. मा.राज्यमंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई-३२. 

३. सचिव (वस्त्रोद्योग), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली. 

५. विभागीय संचालक (पश्चिम), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, ५ बी.जे.रोड,पुणे. 
६. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. आयुक्त (वस्त्रोद्योग), THEM sya SA, नागपूर. 

८. प्रादेशिक उप आयुक्त (Tare), औरंगाबाद. 

९. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था जिल्हा- उस्मानाबाद. 

१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई (२ प्रती) 

११. चेअरमन, श्रेयस ऑटोळूम को-ऑप. सोसायटी लि., उस्मानाबाद, ता.जि.उस्मानाबाद. 
१२. निवड नस्ती (टेक्स-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


